RNI No. MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ५ , अंक १४ ] 


शुक्रवार, मार्च २२ , २०१ ९ / चैत्र १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर 

प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


महाराष्ट्र 

कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन , मुंबई 

नोंदणीच्या नूतनीकरणाविषयी महत्वाची सूचना 
क्रमांक एमसीआयएम / १९ ०३४८१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन मधील नोंदणीकृत 
वैद्यकीय व्यवसायींच्या नोंदणीच्या नूतनीकरण प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून या नोंदणी नूतनीकरण 
प्रक्रियेसोबतच आपली सर्व माहिती परिषदेद्वारा सुरु करण्यात आलेल्या MCIM TATPAR या अॅप्लिकेशनच्या 
माध्यमातून नूतनीकरण अर्जामध्ये भरावयाची आहे . त्याचसोबत छायाचित्र , स्वाक्षरी व आवश्यक कागदपत्रे 
सुद्धा विनिर्दिष्ट पद्धतीने अॅप्लिकेशनमध्ये अपलोड करावयाची आहेत . 
अॅप्लिकेशन च्या लिंक खालीलप्रमाणे आहेत : 

+ Website/ Desktop - http://bit.ly/mcimwebapp 
+ Android Application - http://bit.ly/mcimandroidapp 
+ IOS Application - http://bit.ly/mcimiosapp 

नोंदणी नूतनीकरणाचा अर्ज भरल्यानंतर त्याकरिताचे शुल्क सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने अॅप्लिकेशनच्या 
माध्यमातून भरावयाचे आहे . आपले शुल्क व नोंदणी नूतनीकरण अर्ज अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून परिषदेकडे 
प्राप्त झाल्यानंतर त्याची प्राथमिक पडताळणी होऊन आपल्याला नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र ओळखपत्र व 
परिषदेची माहिती पुस्तिका देण्यात येणार असून प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी व आपल्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग 
करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या नूतनीकरण केंद्रात अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून वेळ घेऊन 
प्रत्यक्ष जायचे आहे . या नूतनीकरण प्रक्रियेमध्ये आपल्याला नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र , नवीन ओळखपत्र , भारत 
सरकारच्या डिजिलॉकर या अॅप्लिकेशनमध्ये आपल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची ओळखपत्राची उपलब्धता तसेच 
दैनंदिन वैद्यकीय व्यवसायाकरिता आवश्यक असणारी कायदेविषयक माहिती , विविध प्रमाणपत्रांचे नमुने व 
अन्य अत्यंत उपयुक्त अशा माहितीने युक्त अशी माहिती पुस्तिका मोफत मिळणार असून त्याकरिता कोणतेही 


भाग चार - क -१ ९ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क , मार्च २२ , २०१ ९ / चैत्र १, शके १ ९ ४१ 


वेगळे शुल्क भरावयाची आवश्यकता राहणार नाही . त्याचबरोबर आपल्या नावातील बदल व पत्त्यामधील 
बदल हे सुद्धा कुठलेही शुल्क न आकारता परिषदेद्वारा नि : शुल्क केले जाणार आहे याची सुद्धा सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

जे वैद्यकीय व्यवसायी दि . १८ एप्रिल २०१ ९ पूर्वी या अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून नोंदणी 
नूतनीकरणाचा अर्ज भरुन शुल्काचा भरणा करतील त्यांनाच परिषदेद्वारा जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी 
करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी नूतनीकरण केंद्रावर प्रत्यक्ष पडताळणी, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची 
सुविधा उपलब्ध राहील . प्रत्यक्ष पडताळणी व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाल्यानंतर नूतनीकरण केंद्रावरच आपल्याला 
नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र , ओळखपत्र व माहिती पुस्तिका हस्तांतरित करण्यात येणार असून आपले जुने नोंदणी 
प्रमाणपत्र व ओळखपत्र त्याठिकाणी जमा करावयाचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आपल्या नोंदणीचे 
नूतनीकरण पूर्ण झाले असे समजण्यात येईल . 

दि . १८ एप्रिल २०१ ९ नंतर अर्ज व शुल्क भरणाऱ्या वैद्यकीय व्यवसायींना प्रत्यक्ष पडताळणीकरिता 
मुंबई येथे परिषदेच्या कार्यालयामध्ये वेळ घेऊन स्वत : उपस्थित राहावे लागेल याची सुद्धा सर्व वैद्यकीय 
व्यवसायींनी नोंद घ्यावी . 

दि . ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वैद्यकीय व्यवसायींनी दि . ३१ जानेवारी २०१ ९ 
रोजी शासनाद्वारे प्रकाशित राजपत्रानुसार रु . २,००० / – नोंदणी नूतनीकरण शुल्क भरुन नोंदणीचे नूतनीकरण 
करावे लागेल . सदर नोंदणी नूतनीकरण अर्ज व शुल्क भरण्यास महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम , 
१ ९ ६१ सुधारणा २०१८ मधील नोंदणी नूतनीकरणाच्या संदर्भात असणाऱ्या तरतूदीनुसार निर्धारित 
कालमर्यादेपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास उपरोक्त राजपत्रातील तरतूदीनुसार रु . ३,५०० / - अधिक 
रु . १०० / - प्रति महिना यानुसार विलंब शुल्क आकारण्यात येईल याची सुद्धा सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

दि . ०१ जानेवारी २०१६ व त्यानंतर नोंदणी झालेल्या वैद्यकीय व्यवसायींनीसुद्धा या प्रक्रियेत सहभागी 
होणे अपेक्षित असून त्यांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र , ओळखपत्र व माहिती पुस्तिका तसेच प्रत्यक्ष पडताळणी व 
कागदपत्रांचे स्कॅनिंग ही सुविधा कुठलेही शुल्क भरल्याशिवाय उपलब्ध राहणार असून त्यांच्या नोंदणीच्या 
नूतनीकरणासाठी अपेक्षित असणाऱ्या दिनांकाला अर्थात त्यांची नोंदणी झाल्याच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षानंतरच्या दिनांकाला नोंदणी नूतनीकरणाचे शुल्क ऑनलाईन भरावे लागेल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

सर्वांनी आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण या प्रक्रियेमध्ये तात्काळ करुन घ्यावे . आपल्या नोंदणीचे 
नूतनीकरण न झाल्यास महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १ ९ ६१ तथा अन्य कायद्यांच्या तदतूदींनुसार 
अडचण उद्भवल्यास वैद्यकीय व्यवसायी स्वत : त्यासाठी जबाबदार राहील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


डॉ . दिलीप उत्तमराव वांगे , 

प्रबंधक , 
महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


